महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०१९. निधी 
वितरण - संसदीय कार्य विभाग 


महाराष्ट्र शासन 


संसदीय कार्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ५९ /दोन, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ जुले, २०१९. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, संसदीय कार्य विभाग, 
क्रमांक : अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ५९/दोन, दिनांक ०३ एप्रिळ, २०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, दिनांक :- ०८ जुले, २०१९. 


शासन नणय निर्णय :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१९” (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) 
अधिनियम, २०१९ यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह) 
यास विधानमंडळाने मंजूरी दिली असून, महाराष्ट्राचे मा. राज्यपाल महोदयांनी त्यास 
अधिसंमती दिळेली आहे, आणि ते २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ०८ म्हणून महाराष्ट्र 
राजपत्र असाधारण भाग ४, दिनांक ०४ जुले, २०१९ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 

२. सन २०१९-२० चे लेखानुदान यापूर्वीच संदर्भाधिन (१) येथील दिनांक ०३ एप्रिल, 
२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये नियंत्रण अधिका-यांना वाटप करण्यात आले आहे. सदर वाटप 
विचारात घेऊन, आता एकूण मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या go टक्केच्या मर्यादेत 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (बीम्स) नियंत्रण अधिकाऱ्यांना, त्यांनी 
दिलेल्या मासिक निधी विवरणपत्राच्या आधारे सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ”, “ब” व 
“क” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तरतूद वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. सन २०१९-२० च्या प्रथम नऊमाहीकरीता मासिक निधी विवरणपत्रानुसारचा निधी 
माहे एप्रिल २०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या कालावधीमध्ये पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, 

वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात येत आहे. 

४. वित्त विभागाच्या संदर्भात नमूद केलेल्या दिनांक ०८ जुले, २०१९ च्या परिपत्रकातील 
सूचनेनुसार खर्च करण्याची खबरदारी नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ५९ /दोन, 


षु. प्रस्तुत शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या ४९0५४/.॥व0व859॥॥89.90५.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०७१६१४५७००८७१५ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by LAXMAN SANTOSH PATIL 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d164e95d7933a2691b1af631daa5673396d922252f 


7b25e79cdde958fa383f28, postalCode=400032, 
street=M-4, ANNEXE MANTRALAYA,MUMBAI, ou=NA, 


A N T H p A T | | o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=LAXMAN 
SANTOSH PATIL 


(ल.सं.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व, मुंबई. 
७) वित्त विभाग, व्यय-४ / अर्थसंकल्प-३ / अर्थसंकल्प-१८, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
८) सहसचिव तथा नियंत्रण अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
९) अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१०) कक्ष अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, रोख झाखा, 
संसदीय कार्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 
११) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन पाच / सहा / तीन व रोख झाखा, 
संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१२) कार्यासन दोन (निवड नस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ५९ /दोन, 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीचा तपशील दर्शविणारे तसेच संसदीय कार्य विभाग / दोन 
उपलब्ध तरतूदीचे वाटप दर्शविणारे विवरणपत्र " अ " 
शासन निर्णय क्रमांक : AMT २०१८/प्र.क्र. ५९/दोन, दिनांक १६ जुले, २०१९ सोबतचे जोडपत्र 


(रक्‍कम रुपयात) 
प्रधान शिषं alte थेसंकल्प प्रथम प्र म जून जु ऑगस्ट पप्टेंब Teac Tea डिसेब 
कार्यासन । २०१९-२० मधील | नऊमाहीसाठी ORY २०१९ २०१९ २०१९ २०१९ २०१९ २०१९ २०१९ २०१९ 
'एकूण मंजूर UHV उपलब्ध 
तरतूद तरतूद (६०%) 


(०१) 4 २,८६, ४४,००० | १९,७१,८६,४० २२३,८७,००० । २३,८७,००० RR,Cl9,000 । २२३,८७,००० ५.२७.६८० | १५.२७.६८० ५.२७.६८० ५.२७.६८० ५.२७.६८० 
Goa 0. 1. eee 
(०३) a य्‌ 000 
i eee eee 


काय 00,000 ६०,००० 8,333 ८,००० ८,००० ८,००० ७.००० ७.००० ७.००० ७.००० ६,६६७ 


(९१) 
प्रवास खर्च - 


| 


(९३) कायास ८,५०,००० 3,30,000 G3, 333 ४०,००० ४०,००० ४०,००० 30,000 30,000 30,000 30,000 २६,६६७ 
कार्यालयीन 


“ae — 
(१७)सगणक 3,00,000 2,60,000 2,00,000 ८०,००० 
खर्च 


(२८) 20,00,000 &,00,000 ८२,२२२ ८२,२२२ ८२,२२२ ८२,२२४ 43.333 G3.333 43.333 G2.23¥ ५२.२२३२४ 
व्यावसायीक सहा 
सेवा 


'एकूण अ दिक १,९६,१२,८०० | २७.२४,९९८ | २७,९०,३३३ | २६,९०,३३३ | २६,९०,३३४ १७,२७,९३३ | १७,२७,९३३ | १७,२७,९३४ | १७,१८,१३५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ५९ /दोन, 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीचा तपशील दर्शविणारे तसेच संसदीय कार्य विभाग / दोन 
उपलब्ध तरतूदीचे वाटप दर्शविणारे विवरणपत्र " ब” ब “क " 


शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं २०१८/प्र.क्र. ५९/दोन, दिनांक १९६ जुले, २०१९ सोबतचे जोडपत्र 
(रक्‍कम रुपयात) 


(ब) संसदीय कार्य विभाग- पी - २ २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 


प्रधान शिष॑ Tate र्थसंव प्रथम एप्रिल २०१९ न जून जु ऑगस्ट 
२०१९-२० नऊमाहीसाठी २०१९ । २०१९ २०१९ २०१९ 
मधील एकूण । एकूण उपलब्ध 
मंजूर तरतूद । तरतूद (६०%) 
(ब) संसदीय कार्य विभाग - पो- २ 
२२३५ सामाजिक सुरक्षा ब कल्याण ६० 
इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण १०४, | कार्यासन 000 0.000 
ठेव संलग्न विमा योजना- शासकीय पाच १०८४०५ = = ३६,००७ 
भविष्य निर्वाह निधी (००)(००)(०२) ठेव 
संलग्न विमा योजनेमधून प्रदाने संगणक 
सांकेतांक (२२३५१५५९) दत्तमत 
[ees छळ ee 


wz | 


(क) संसदीय कार्य विभाग- पी- ३ ७६१९० शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
२०१ - (००)(०१) घरबांधणी STH | कार्यासन | 20,00,000 | ९२,००,००० | ६,६६,६६६ 
(७६१००८२८) TAHA ५५-कर्जेव पाच 

आगाऊ रक्‍कम 
२०२ - (००)(०१) मोटार वाहने ख शं यांस 2,00,000 ६०,००० 33,328 २६.६६ 
अग्निमे (७५६१० ०७९३) दत्तमत ५५- | पाच os 

कर्ज ब आगाऊ रक्‍कम 
al योस 2,00,000 0,000 33,333 
ura २६,६६७ 

(७६१० ११५४) दत्तमत ५५ - SAT 

आगाऊ रक्‍कम 


Roo - (००)(०१) वैयक्तिक संगणक 
खरेदी करण्यासाठी अग्रिमे 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


